निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयांतर्गत पुणे, नागपूर व छत्रपती 
संभाजीनगर येथील प्रादेशिक कार्यालयांत उप 
निबंधक, गट-अ या संवर्गात प्रत्येकी १ याप्रमाणे 
एकूण ३ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-आयपीए-२१२२/प्र.क्र.८१/कार्या-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. आयपीए २११६/प्र.क्र.३७/का.१,दि.१३.१२.२०१९ 
२) उच्चस्तरीय सचिव समीतीच्या दि.०९.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीचे दि.२४.०७.२०२४ रोजी 
निर्गमित इतिवृत्त 

प्रस्तावना : 

निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील पुणे, नागपूर व छत्रपती 
संभाजीनगर येथील प्रादेशिक कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सद्यस्थितीत निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई येथे उपनिबंधक, गट-अ या संवर्गात ०१ पद मंजुर आहे. पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या 
कार्यालयातील प्रशासकीय निकड विचारात घेता, सदर कार्यालयांत देखील उपनिबंधक, गट-अ या संवर्गातील 
निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. यानुषंगाने आवश्‍यक पदनिर्मितीस वित्त विभाग व मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने दि.०९.०७.२०२४ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. 
त्यानुषंगाने कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयांतर्गत पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर 
येथील प्रादेशिक कार्यालयांत खालीलप्रमाणे नियमित पदे निर्माण करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतन श्रेणी पुणे, नागपूर व छत्रपती | एकूण पदे 
संभाजीनगर येथील प्रादेशिक 
कार्यालयांकरिता प्रत्येकी पद 
।१__| उप निबंधक, गट-अ| एस-२३ (६७७००-२०८७०० |... 0१ 8 
२. उपरोक्त नमूद पदे प्रथमत: दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत 


असून, सदर अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०२५ नंतर वेळोवेळी पुढील मुदतवाढ घेणे आव्यक राहील. 


३. याप्रित्यर्थ येणारा खर्च "(मागणी क्रमांक जे-२) ३४७५-इतर सर्वसाधारण आर्थिक सेवा, ००, २००-इतर 
व्यवसाय उपक्रमांचे विनियमन, (००), (००)(०१)-निबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर 
व पुणे (अनिवार्य)(३४७५ ००८४), ०१-वेतन" या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजुर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयपीए-२१२२/प्र.क्र.८१/कार्या-१ 
8. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनैपचारिक संदर्भ क्र. अनौस ४६४/आपुक-२४, 
दि.३१.०७.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार व सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०९२०११२९१७२४१२ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MANISHA ANIL 


KADAM 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. उपनिबंधक भागीदारी संस्था, मुंबई. 
९. सहायक निबंधक भागीदारी संस्था, पुणे/नागपूर/ छत्रपती संभाजीनगर. 
१०.महालेखापाल, लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर/ छत्रपती संभाजीनगर. 
१२. वित्त विभाग (आपुक/सेवा-९/व्यय-५/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 
१३. विधि व न्याय विभाग (कार्यासन १७/२३/२४/२५), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती(का-१). 


पृष्ठ २पैकी २ 


